महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ 
सन २०१८-२०१९ चे अनुदान वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 03२. 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ - 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
दिनांक १६ जुलै, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


संदर्भाधीन दिनांक १६ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील तक्त्यातील 
अनुक्रमांक १ मधील वितरीत अनुदान या रकान्यातील "१७९८६७" या ऐवजी "१६१३३३" असे वाचावे व 
अनुक्रमांक २ मधील वितरीत अनुदान या रकान्यातील "२६९८००" या ऐवजी "२४२०००" असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८२११८१५५५४०२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Deepak Vijay Shel: 
k DN: c=IN, o=Government rashtra, 
e e p a ou=School Education And Sports Department, 
stalCode=400032, ‘Maharashti 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe0 1f24cb84cc86e70f3b8F 


Vijay Shelar ise" 


Di 2018.08.21 18:18:38 +05'30 


(दीपक वि. शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
४. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

१४. सहसचिव / उपसचिव ( प्रशासन / प्राथमिक / माध्यमिक / अर्थसंकल्प / समन्वय) 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / 
SCERT / महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

१९. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२१. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२२. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

२३. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

२४. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ /अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

२५. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


